RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक १९ ]] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ७, २०२० / श्रावण १६, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे २, 

किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , दापोली यांजकडून 


सुधारित अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम 
४ ( १) खालील अधिसूचना . 

क्रमांक संकिर्ण-११/ २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ- २. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र.संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


चौकी व 


आणि ज्याअर्थी, एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी साठवण तलाव पावनळ ता.दापोली धरण बैठक , धरण पोहोच रस्ता , 
बुडीत क्षेत्रासाठी यात यासोबात जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसुचनेनुसार 
समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचा उद्देश आहे. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिकाकिंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करुन अशा शासनाकडून अधिसुचनेद्वारे 
विर्निदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासन सामाजिक परिणामनिर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उक्तत अधियिमाच्या 
कलम ४ च्या पोट कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) — २८-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७, २०२० / श्रावण १६, शके १९ ४१ 


अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचे नाव भाकर सेवा संस्था लांजा यांच्याकडून भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने १७ मार्च २०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निधारण 


अभ्यास करण्यात आला. 


अनुसूची -१ 


जमिनीचे वर्णन 


एलएक्यू / एसआर / पावनळ / ६०६ 


गाव मौजे पावनळ , तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 


अ.क्र . 


स.नं. 


हि.नं. 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


१७१ पै 


१-७६-०० 


१७२ 


०-१९ -०० 


१७३ 


०-८६-०० 


४ 


१७४ 


०-४९ -०० 


१७५ 


०-१४-२० 


६ 


१७६ 


०-०६-१० 


७ 


१७७ 


०-२०-७० 


८ 


२-८०-०० 


or 


१७८ पै 
१९ ४१ 
१ ९ ३ पै 


०-०३-०० 


१० 


०-०७-०० 


११ 


२०२ 


०-५६-०० 


१२ 


२०४ 


०-२०-२० 


१३ 


२०५ 


१-१४-५० 


१४ 


२०३ पै 


०-०१-५० 


१५ 


२० ९ 


०-०१-८० 


१६ 


२०६ पै 


०-०४-०० 


ख . 


०-४१-०० 


व . 


८-१६-२० 


एकूण संपादित क्षेत्र 


८-५९-०० हेक्टर 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २८ जुलै २०२० 
ठिकाण दापोली 


शरद पवार 
उप विभागीय अधिकारी, 
दापोली विभाग, दापोली 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


